आयुक्त (वस्त्रोद्योग, नागपूर यांच्या 
अधिनस्त ३९ पदे व सहकार आयुक्‍त व 
निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांच्या 
अधिनस्त १३ अस्थायी पदे अशा एकूण 
५२ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देणेबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्र. सपववि-३७०१२/२५/२०२३-०६$18८-२ 
१६ वा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २० सप्टेंबर, २०२३ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. असंक-१००४/प्र.क्र.१२(भाग-२)/२००४/ वित्तीय 
सुधारणा-१, दिनांक ४ ऑक्टोबर, २००४ 
२) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग wm: राजस-१००८/ 
प्र.क्र.४३८ /५-स, दिनांक ५ मे, २०११ 
3) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र: सपववि-३७०१२/२५/२०२३- 
DESKTEX-2, दिनांक २४ फेब्रुवारी, २०२३ 
४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक 
३१ ऑगस्ट २०२३ 
५) शासन शुद्धीपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक ०६ सप्टेंबर २०२३ 


प्रस्तावना :- 
संदर्भिय वाचा क्र.३ अन्वये आयुक्त (वस्त्रोद्योग) नागपूर यांचे अधिनस्त असलेली 

३९ अस्थायी पदे आणि सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, पुणे यांच्या अधिनस्त 
असलेली १३ अस्थायी पदे अशी एकूण ५२ अस्थायी पदे दिनांक ३१ ऑगस्ट 2023 पर्यंत पुढे चालू 
ठेवण्यास मंजूरी देण्यात आली होती. आता सदर पदांना दिनांक ०१ सप्टेंबर २०२३ ते दिनांक २९ 
फेब्रुवारी, २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार वित्त विभागाने संदर्भिय वाचा क्र.४ व ५ अन्वये 
प्रशासकीय विभागांना दिलेले आहेत. त्यास अनुसरुन आयुक्त (वस्त्रोद्योग) नागपूर यांच्या अधिनस्त 
३९ अस्थाई पदे व सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांच्या अधिनस्त १३ अस्थायी 
पदे अशा एकूण ५२ अस्थायी पदांना दिनांक ०१ सप्टेंबर २०२३ ते दिनांक २९ फेब्रुवारी, २०२४ 
पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 
शासन निर्णय:- 

या शासन निर्णयाद्वारे आयुक्‍त (वस्त्रोद्योग) नागपूर यांचे अधिनस्त असलेली ३९ अस्थायी 
पदे आणि सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, पुणे यांच्या अधिनस्त असलेली १३ 
अस्थायी पदे अज्ञा एकूण ५२ अस्थायी पदांना संदर्भिय वाचा क्र. ४ व ५ नुसार दिनांक ०१ सप्टेंबर 
२०२३ ते दिनांक २९ फेब्रुवारी, २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सपववि-३७०१२/२५/२०२३-०६$<18८-२ 
२. वरीलप्रमाणे मुदतवाढ देण्यात आलेल्या पदांचा तपशिल सदर शासन निर्णय सोबतच्या 
"परिशिष्ट-अ" प्रमाणे आहे. 


३.  याप्रित्यर्थ होणारा खर्च या शासन निर्णयासोबतच्या "परिशिष्ट-ब" मध्ये नमुद 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


8, सदर area वित्त विभागाच्या संदर्भिय वाचा क्र.४ व ५ अन्वये प्रशासकिय विभागास प्रदान 
केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०९२०१७४९३९४५०२ असा आहे. हा ATT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by SHRIKRISHNA BABURAO PAWAR 
S H R | K R | S H N A DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=631cf5e4544a7032340c686106b15138df3ef3b 


BABURAO Seep nasser 
PAWAR 1110011711 
(श्रीकृष्ण पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 
२) महालेखापाल( लेखापरीक्षा), मुंबई / नागपूर. 
३) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
४) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५) लेखा व अधिदान अधिकारी, मुंबई. 
६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 
७) आयुक्‍त (वस्त्रोद्योग), वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, नागपूर. 
८) सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
९) अप्पर निबंधक, सहकारी संस्था (लेखा व परिक्षण) पुणे. 


१०) विभागीय सहनिबंधक (लेखा व परीक्षण) सहकारी संस्था, नाशिक 

११) प्रादेशिक उप आयुक्त (वस्त्रोद्योग) मुंबई / नागपूर / सोलापूर / औरंगाबाद. 

१२) जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, मुंबई / अहमदनगर / जळगांव / नाशिक / 
सांगली / कोल्हापूर / नागपूर / भंडारा. 

१३) विशेष लेखा परिक्षक, वर्ग-२ (सहकारी संस्था (विणकर)), मालेगाव / सोलापूर. 

१४ अवर सचिव/कक्ष अधिकारी ५-स, १२-स व १७-स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 

विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५) निवड नस्ती (टेक्स-२) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सपववि-३७०१२/२५/२०२३-)९७(8८-२ 


(शासन निर्णय क्र. सपववि-३७०१२/२५/२०२३-)९७५८-२, दिनांक:- २० सप्टेंबर २०२३ चे विवरणपत्र) 
"परिशिष्ट- 31 
आयुक्त, THEN, AERTS राज्य, नागपूर यांचे अधिनस्त पदे 


एकुण पदे 
१ 


स्विय सहाय्यक/वरिष्ठ श्रेणी लघुलेखक 
वरिष्ठ सहकारी अधिकारी श्रेणी-१ (जिल्हा उपनिबंधक 
सहकारी संस्था) 


$-15, 41800-132300 
S-16, 44900-142400 


S-14, 38600-122800 


S-8, 25500-81100 


कनिष्ठ लघुलेखक 
5-8, 25500-81100 


वाहन चालक 


सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था,पुणे यांचे अधिनस्त पदे 


विशेष लेखापरिक्षक वर्ग २ 
कनिष्ठ लिपिक (सहकार आयुक्‍त कार्यालय) S-6, 19900-63200 
S-1, 15000-47600 


शिपाई (सहकार आयुक्‍त कार्यालय) 


WET 
क्षक 


4 
ee 


Digitally signed by SHRIKRISHNA BABURAO PAWAR 
S H R | K R | S H N A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT, 


631cf5e4544a7032340c686106b15138df3ef3b88 


25. 
B A B R A 9e86fb2026c1add12d27e41, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


ialNumber=2FAFF40BB05D156355556F7264A3A59AD1 


seri 
A A 2DD42F183422309976C41CE28COA1D, cn=SHRIKRISHNA. 
P W R BABURAO PAWAI 


(श्रीकृष्ण पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सपववि-३७०१२/२५/२०२३-०६₹७<18८-२ 
(शासन निर्णय क्र. सपववि-३७०१२/२५/२०२३-०६७18८-२, दिनांक :- २० सप्टेंबर २०२३ चे विवरणपत्र) 
"परिशिष्ट-ब" 
कार्यालये लेखाशिर्ष 

आयुक्‍त (वस्त्रोद्योग), वस्त्रोद्योग २४२५ सहकार 

आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. | ००१, संचालन व प्रशासन, 
(०१) (०४) वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, (अनिवार्य) 
२४२५ ००६५८ 

प्रादेशिक उप आयुक्त(वस्त्रोद्योग), २४२५, सहकार, 

नागपूर, मुंबई, सोलापूर, औरंगाबाद. | ००१, संचालन व प्रशासन, 
(०१) (०४) वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, (अनिवार्य) 
२४२५ ००६५८ 


जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था २४२५-सहकार 

भंडारा, चंद्रपूर, नागपूर, सोलापूर, ००१-संचालक व प्रशासन 

अहमदनगर, सांगली, कोल्हापूर, ००१ (२) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना जिल्हा 

जळगांव, मुंबई. उपनिबंधक 
००१ (दोन) (एक) हातमाग, यंत्रमाग व वस्त्रोद्योग 
संचालनालय (२४२५ ०१३८) 

सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी | २४२५-सहकार 

संस्था, पुणे च्या अधिपत्याखालील पदे | ००१-सहकारी संस्था लेखापरिक्षण 
००१ (एक) (ए) लेखा परिक्षणासाठी कर्मचारी वर्ग 
(२४२५ ०२२७) 


igital \ed by SHRIKRISHNA BABURAO PAWAR 
c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


SHRIKRISHNA 
BABURAO PAWAR 


(श्रीकृष्ण पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


